दिनांक ०१/०१/२०१६ पूर्वीच्या निवृत्तवेतन धारकांच्या 
निवृत्तीवेतनात /कुटुंबनिवृत्तीवेतनात ७ व्या वेतन 
आयोगानुसार सुधारणा करण्याबाबत तसेच ८० वर्षे व 
त्यावरील निवृत्तीवेतनात दिनांक ०१ जानेवारी, २०१९ 
पासून वाढ करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सेनिप्र-२०१९/प्र.क्र.०६/टिएनटी-६ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: ०७ जून, २०१९. 

वाचा 

q) शासन निर्णय वित्त विभाग, क्रमांक : सेनिवे २०१९/प्र.क्र.५८/सेवा ४, दि.२४/०१/२०१९. 

२) शासन निर्णय वित्त विभाग, क्रमांकः सेनिवे २०१९/प्र.क्र.५९/सेवा ४, दि.२४/०१/२०१९ 


प्रस्तावना - 

उपरोक्त संदर्भ क्रमांक १ व २ च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक ०१/०१/२०१६ पूर्वीच्या निवृत्तवेतन 
धारकांच्या निवृत्तीवेतनात /कुटुंबनिवृत्तीवेतनात ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारणा करण्याबाबत तसेच ८० 
वर्षे व त्यावरील निवृत्तीवेतनात दिनांक ०१ जानेवारी, २०१९ पासून वाढ करण्याबाबतच्या सुधारणा करण्यात 
आल्या होत्या. 


सदर तरतूदी जिल्हा परिषदा, मान्यता प्राप्त खाजगी १००% अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च 
माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयात शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱयांना लागू करण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 

वित विभागाच्या संदर्भ क्र.१ व २ अन्वये सुधारित केलेल्या तरतूदी जिल्हा परिषदा, मान्यता प्राप्त 
खाजगी १००% अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयात शिक्षक व 
शिक्षकेत्तर कर्मचाऱयांना लागू करण्यात येत आहे. 


२. याबाबतचा खर्च सदर निवृत्तीवेतनधारकांचे निवृत्ती वेतन ज्या अर्थसंकल्पीय लेखाशीर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात येते, त्या लेखाशीर्शाखाली खर्ची टाकण्यात यावे व ते त्या त्या शीर्षातंर्गत मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सेनिप्र-२०१९/प्र.क्र.०६/टिएनटी-६ 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६०७१६४९२०६७२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by VARSHA MILIND KARANDIKAR 
IN: c=IN, st=Maharashtra, 


DI 

2.5.4.20=3f5189bc4e575 1dd492acf5c90b732e1e04b7ae09 
704574983de5a9ea7bdbef5, postalCode=400032, 
street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
serialNumber=16f75a359ad152edc7 163322a272f034b34 


KA R A N D | KA R 10680f731760fce9dad40de05c86, ou=SCHOOL 
EDUCATION DEPT, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
cn=VARSHA MILIND KARANDIKAR 
Date: 2019.06.07 16:53:30 +05'30" 


(a. मि. करंदीकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 
महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 
संचालक, लेखा व कोषागरे, मुंबई, 

आयुक्‍त (शिक्षण), शिक्षण संचालनालय, पुणे. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई, 


८. संचालक, माहिती व जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


-0 
= 
es 


. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा,कोकण भवन, वाशी, नवी मुंबई 

. उप-मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, मुंबई/पुणे/औरंगाबाद /नाशिक /अमरावती 
. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे/नागपूर/औरंगाबाद/नाशिक 

. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

. सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानभवन, मुंबई, 

. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

१६. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 


सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी 
शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
सर्व जिल्हयांचे वरिष्ठ लेखा परीक्षक (शिक्षण) 
सर्व विभागीय शिक्षण उप संचालक 
सर्व शिक्षण अधिकारी/शिक्षण निरीक्षक, 
निवडनस्ती. 
पृष्ठ २ पैकी २ 


